सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 


यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या-२०१३ 


महाराष्ट्र शासन. 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: ३० मे, २०१३ 
वाचा :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक 
सअब/१०४/१०१/२०१३, दिनांक ०६.०५.२०१३ चे पत्र. 


शासन Bear :- 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन 


पत्रान्वये सादर केलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण 


बदल्यांच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे सहाय्यक सरकारी 


अभियोक्ता, गट-अ पदावरील अधिका-यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शेरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
१ | श्री.संजय चंद्रकांत गोसावी बृहन्मुंबई  । वसई, जि.ठाणे । रिक्‍त पदावर 
२ श्री.हनुमंत नारायण कोठावळे बृहन्मुंबई  । अलिबाग, रिक्‍त पदावर 
जि.रायगड 
3 श्री.सतिश काशीनाथ मोरे बृहन्मुंबई =| निफाड, श्रीमती विमल अरुण 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे aI 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
जि.नाशिक ताजणे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
४ श्रीमती शरयु चंद्रशेखर बृहन्मुंबई  । इंदापूर, जि.पुणे । श्रीमती अल्पना गिरीश 
लिंगायत कुलकर्णी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
4 श्री.भालचंद्र भिवा येळे बृहन्मुंबई | उल्हासनगर, 'श्री.चंद्रशेखर यादवराव 
जि.ठाणे पाटील यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
६ । श्री.मनोहर प्रताप चव्हाण बृहन्मुंबई उरण, श्री.एकनाथ भानुदास 
जि.रायगड | ढमाळ यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
७ | श्री.मनोहर शांकर लोंढे बृहन्मुंबई ठाणे रिक्‍त पदावर 
८ _ । श्री.प्रभाकर ज्ञानोबा लहाने ठाणे रत्नागिरी रिक्‍त पदावर 
९ ।श्री.चंद्रहोखर यादवराव पाटील | उल्हासनगर, बृहन्मुंबई श्री.संजय चंद्रकांत 
जि.ठाणे गोसावी यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
१० | श्री.एकनाथ भानूदास ढमाळ उरण, ठाणे श्री.प्रभाकर ज्ञानोबा 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे aI 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
जि.रायगड लहाने यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
११ | a. मिरासाहेब रसूल किल्लेदार | देवगड, सांगळी श्रीमती रइमी चंद्रशेखर 
जि.सिंधुदुर्ग नरवाडकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
१२ । श्री.परबत तुकाराम गव्हाणे सिन्नर, भडगांव, = | रिक्‍त पदावर 
जि.नाशिक जि.जळगांव 
१३ | श्रीमती विमल अरुण ताजणे निफाड, धुळे रिक्‍त पदावर 
जि.नाशिक 
१४ | श्री.बळीराम फुला हिरे धुळे अहमदनगर श्री.प्रकाश रामचंद्र 
नाईक यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
१५  । श्री.विजय त्र्यंबक बोराळे नंदुरबार सटाणा, रिक्‍त पदावर 
जि.नाशिक 
१६ | श्री.अशोक हरचंद्र मेढे शहादा बृहन्मुंबई श्री.हनुमंत नारायण 
कोठावळे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
१७ | Heat Garda मेंडकी जळगांव तळोदा, रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे aI 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
जि.नंदुरबार 
१८ | श्रीमती स्वाती विनोद कबनुरकर | श्रीरामपूर, । दिंडोरी-सुरगणा, | रिक्‍त पदावर 
(कुलकर्णी) जि.अहमदनगर | जि.नाशिक 
१९  । श्री.प्रकाश रामचंद्र नाईक अहमदनगर श्रीगोंदा, रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर 
20. «| श्री.मेलिंद देवकांत पांडकर अहमदनगर पाथर्डी, रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर 
२१ श्री.सुनिलकुमार संभाजीराव बर्वे नेवासा, रावेर, रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर | जि.जळगांव 
२२ | श्रीमती संगिता अनिल ढगे अहमदनगर सिन्नर, श्री.परबत तुकाराम 
जि.नाशिक | गव्हाणे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२३ | श्री.अनंत बापूराव चौधरी पाथर्डी, पुणे श्री.संजय सुधाकर 
जि.अहमदनगर वाधवणे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२४ श्री.संजय सुधाकर वाधवणे पुणे मुंबई श्री.भालचंद्र भिवा येळे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
२५ | श्री.आत्माराम किसन पाचरणे पुणे बृहन्मुंबई  । श्री.सतिश काशीनाथ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे aI 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
मोरे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२६ | श्रीमती अल्पना गिरीश कुलकर्णी । इंदापूर, जि.पुणे । जत, जि.सांगली | श्री.नागनाथ बिळोणी 
गुंडे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२७ श्री.राजेश नेमिनाथ मडके कराड, मिरज, श्री.अनिता वसंतराव 
जि.सातारा जि.सांगळी । कदम यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२८ | श्रीमती रश्मी चंद्रशेखर सांगली कुरुंदवाड, | रिक्‍त पदावर 
नरवाडकर जि.कोल्हापूर 
२९ श्री.नागनाथ बिळोणी गुंडे जत, जि.सांगली कराड, श्री.राजेश नेमिनाथ 
जि.सातारा । मडके यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
३० _ श्रीमती रंजना जगन्नाथ बुजरे तासगांव, सोलापूर । कु.बबीता गुरलिंगअप्पा 
जि.सांगली संकाये यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
३१  । श्रीमती अनिता वसंतराव कदम मिरज, सोलापूर श्री.मेलिद दिनकरराव 
जि.सांगली दातरंगे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
32 श्रीमती रुपराणी शेखरराजे मिरज, तासगांव, श्रीमती रंजना जगन्नाथ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शेरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
निंबाळकर जि.सांगली जि.सांगळी | gor यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
३३ | श्री.राजशेखर शिवराज दुलंगे सोलापूर अहमदनगर  'श्री.मिलिद देवकांत 
पांडकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
३४ । कु.बबीता गुरलिंगअप्पा संकाये सोलापूर मिरज, श्रीमती रुपराणी 
जि.सांगळी | शोेखरराजे निंबाळकर 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
34 श्री.मेलिंद दिनकरराव दातरंगे सोलापूर पुणे श्री.आत्माराम किसन 
पाचरणे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
३६ | श्री.सुनिलकुमार शिवाजीराव गडहिंग्लज, मालवण, रिक्‍त पदावर 
गुजर जि.कोल्हापूर | जि.सिंधदुर्ग 
३७ | श्री.रामकिडान रंगनाथराव तांदळे | औरंगाबाद माजलगाव, । रिक्‍त पदावर 
जि.बीड 
३८ | श्री.सुहास सुधाकरराव कुलकर्णी | औरंगाबाद रेल्वे नेवासा, श्री.-सुनिलकुमार 
जि.अहमदनगर | संभाजीराव बर्वे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शेरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
३९ | श्री.नामदेव नथुजी पवार कन्नड, औरंगाबाद | श्री.रामकिशन 
जि.औरंगाबाद रंगनाथराव तांदळे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
४० श्री.शयाम भालचंद्रराव देशपांडे औरंगाबाद बदनापूर, 'श्री.रविंद्रसिह 
जि.जालना । जालमसिंह देवरे यांच्या 
बदलीने Rad होणा-या 
पदावर 
४१  श्री.भाईदास मोहन राठोड अंबड, औरंगाबाद | श्री.श्याम भालचंद्रराव 
जि.जालना देशपांडे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
४२ | श्री.रविंद्रसिह जालमसिंह देवरे बदनापूर, जामनेर, Red पदावर 
जि.जालना जि.जळगांव 
४३ | श्री.आशिष जगन्नाथराव दळे  ।पाटोदा, जि.बीड | औरंगाबाद रेल्वे  श्री.सुहास सुधाकरराव 
कुलकर्णी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
४४ | श्री.ज्ञानेश्वर त्र्यंबकराव वायबसे वाशी, सोयगाव, । रिक्‍त पदावर 
जि.उस्मानाबाद | जि.औरंगाबाद 
४५ | श्री.शश्ांक रामराव ढोकरट देऊळगांव राजा, | श्रीरामपूर, । श्रीमती स्वाती विनोद 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शेरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
जि.बुलढाणा | जि.अहमदनगर | कबनुरकर (कुलकर्णी) 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
४६ । श्री.अनिल गंगाधर येरेकर सिंदखेडराजा, कन्नड, श्री.नामदेव नथुजी 
जि.बुलढाणा | जि.औरंगाबाद | पवार यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
४७ । श्री.सुभाष विश्‍वनाथ कासार मलकापूर, नंदुरबार श्री.विजय त्र्यंबक 
जि.बुलढाणा बोराळे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
४८ | श्रीमती वेदिका रामचंद्र पाटील मुर्तिजापूर, दिग्रस, रिक्‍त पदावर 
जि.अकोलळा | जि.यवतमाळ 
४९ | श्री.विलास नामदेवराव कानडे मालेगांव, चांदुरबाजार, | रिक्‍त पदावर 
जि. वाशिम जि.अमरावती 
५० _ श्रीमती सिमा भालचंद्र रामटेके वाशिम यवतमाळ  । रिक्‍त पदावर 
५१ | श्रीमती तृप्ती गोविंदराव मालेगांव, अकोला रिक्‍त पदावर 
मिटकरी जि.वाशिम 
५२ _ श्रीमती मंजुषा हारद सावरकर कारंजा, अचलपूर, | रिक्‍त पदावर 
(कु.मंजुषा भाऊराव कळसकर) जि.वाशिम जि.अमरावती 
५३ | श्री.वासुदेव कनिराम राठोड पुसद, देऊळगांव-राजा, | Bie रामराव 
जि.यवतमाळ | जि.बुलढाणा | ढोकरट यांच्या बदलीने 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शेरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 

रिक्‍त होणा-या पदावर 

५४ | श्रीमती कमल सुभाष जामदार नागपूर नागपूर रेल्वे । रिक्‍त पदावर 

(श्रीमती कमल गोविंद साळकर) 
५५  श्री.विनोद महादेवराव श्रोते नागपूर धामणगांव ted | रिक्‍त पदावर 
जि.अमरावती 

५६ | PRN रघुनाथ घाटे वर्धा नागपूर रिक्‍त पदावर 

५७ | Shar मोहनळाळ पाटणकर गोंदिया वरोरा, जि.चंद्रपूर | श्री.चंद्रकांत गो.भारोटे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 

५८ | श्री.चंद्रकांत गो.भारोटे वरोरा,जि.चंद्रपूर जळगांव श्री.हेमंत यशवंत मेंडकी 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 

५९ | श्री.राजेश नारायण इयामसुंदर 'चिमूर,जि.चंद्रपूर नागपूर रिक्‍त पदावर 

६० | श्री.शंकर फकीरा राठोड गडचिरोली मुंबई श्रीमती शरयु चंद्रशेखर 
लिंगायत यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 

२. उपरोक्त सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 


तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांनी बदलीच्या ठिकाणी 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू झाल्यानंतर अनुपालन अहवाल संबंधित सहाय्यक संचाळक व सरकारी 


अभियोक्ता यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर करावा. 


३. नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात बदली दर्शविण्यात आलेल्या अभियोक्त्यांनी बदलीच्या ठिकाणी 


तात्काळ रुजू व्हावे. अन्यथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०६.०८.२००२ च्या शासन 


निर्णयानुसार त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. उपरोक्त अभियोक्त्यांची सदर शासन आदेशात दर्शाविलेल्या ठिकाणीच बदलीने पदस्थापना 


करण्यात यावी व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून नियुक्‍ती किंवा बदली शासन मान्यतेशिवाय इतरत्र 
करण्यात येऊ नये. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५३०१७५७४५६३२९ असा आहे. हा STS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar 


Vijaykumar vst चा 


DN: CN = Vijaykumar Vishnu 


. Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 
Vishnu © = GOVERNMENT OF 
D k MAHARASHTRA, OU = Home 
Date: 2013.06.01 12:01:36 
apa e +05'30" 
(वि.वि. दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


३) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.११६/पोळ-१० 


४) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


७ संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 


८) सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 


९) सर्व संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 


१०) निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


